बाळगंगा प्रकल्पासाठी राज्य स्तरीय तांत्रिक 
सल्लागार समिती सुधारणा.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/(२०/२२)/जसं (आस्था.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १ जून, २०२२. 
वाचावे : 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक Restructuring-2099/3 98/(94/49)/WR (65), 

दि.१५/०९/२०१७. 
प्रस्तावना:- 

संदर्भिय दिनांक १५.९.२०१७ च्या शासन निर्णयसान्वये राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती- 

२ गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये मुख्य अभियंता ( द. व प्र, व स.स. हे सदस्य आहेत. 
बाळगंगा प्रकल्पाची तपासणी राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती क्र. २ व सिडकोचे प्रतिनिधी यांनी 
करावी असे प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांनी दि.०५/१२/२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत निर्देश दिले 
आहेत. तसेच मा.उच्च न्यायालयाचे निदेशानुसार अंदाजपत्रक तपासणी राज्य तांत्रिक सल्लागार 
समितीने स्वतंत्रपणे व निष्पक्षपातीपणे करणे अपेक्षित आहे. मुख्य अभियंता (द. व प्र) व स.स. यांच्याकडे 
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे येथील कार्यकारी संचालक पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार आहे. 
बाळगंगा प्रकल्पाचे सुधारीत अंदाजपत्रकाबाबतचा पत्रव्यवहार कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ 
यांच्यामार्फत होत आहे. यास्तव समितीत मुख्य अभियंता (द. व प्र) व स.स. यांचा समावेश असणे विधीवत 
होत नाही. त्यानुसार राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ मध्ये बाळगंगा प्रकल्पासाठी मुख्य 
अभियंता (द. व प्र) व स.स. यांच्याऐवजी मुख्य अभियंता (जसं) व स.स. यांचा सदस्य म्हणून समावेश 
होण्याबाबत तसेच श्री. आर. बी. धायतकर, मुख्य अभियंता (NMIA), सिडको यांचा नव्याने समावेश 
करण्याबाबत झासन विचाराधीन होते. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

महासंचालक, डीटीएचआरएस, मेरी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय तांत्रिक 
सल्लागार समिती-२ मध्ये बाळगंगा प्रकल्पासाठी मूळ समितीत मुख्य अभियंता (द. व प्र. व स.स. 
यांच्याऐवजी मुख्य अभियंता (जसं) व स.स. यांना सदस्य म्हणून व श्री. आर. बी. धायतकर, मुख्य अभियंता 
(NMIA), सिडको यांचा नव्याने विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/(२०/२२)/जसं (आस्था.) 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६०१११२८३६१५२७ असा आहे. हे 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajnish Ramkishor णा 
Shukla si 
(र.रा.शुक्ला) 
मुख्य अभियंता (जसं) तथा सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


fer Resources Department, 


Sdac09cb66bbff878f42ad4e77a 


9309cBb3cd5faf07931d817577e 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. स्वीय सहायक, मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. स्वीय सहायक, अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. स्वीय सहायक, अ.मु.स. (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. स्वीय सहायक, अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (विधि), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, सी.बी.डी. बेळापूर, नवी मुंबई, 

११.सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई, 

१२.स्वीय सहायक, सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.महासंचालक, (संकल्पन,प्रशिक्षण जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता) , मेरी वसाहत, दिंडोरी 
रोड, नाशिक. 

१५.कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 

१६.स्वीय सहायक, मु.अ. (द. व प्र) व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. स्वीय सहायक, मु.अ. (जस व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई, 

१९. मुख्य अभियंता (NMIA), सिडको, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई, 

२०. स्वीय सहायक, उ.स. (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. अधीक्षक अभियंता तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय तांत्रिक Gare समिती-२, 
कोयना संकल्पचित्र मंडळ, जलसंपत्ती भवन, कर्वे पुतळयाजवळ, कोथरुड, पुणे-३८. 

२२.अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 

२३.मोप्र-१ कार्यासन, 

२४. जसं (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


